संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेत्या 
मराठी कलावंतांचा सत्कार करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संनाअ २४१९ (१२) /प्र. क्र. ६७/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संनाअ ४५१३ (२) /विकस/ 
प्र.क्र.१२४/सां.का.४, दिनांक १६ जुले, 2093 
२) शासन शुध्दीपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग दिनांक ३ सप्टेंबर, २०१३ 


प्रस्तावना :- 

उपर्निदिष्ट शासन निर्णय क्र. १ व शासन शुध्दीपत्रक क्र. २ अन्वये संगीत नाटक 
अकादमीच्या पुरस्कार विजेत्या महाराष्ट्रातील कलावंतांचा प्रत्येकी रुपये १,००,०००/- (रुपये 
एक लक्ष फक्त ) सन्मानप्रित्यर्थ देऊन सत्कार करण्यात येतो. सन २०१७ च्या संगीत नाटक 
अकादमी पुरस्कार विजेत्या कलावंतांच्या सन्मानप्रित्यर्थ देण्यात येणारी रक्कम व सदर सत्कार 
समारंभ आयोजन खर्चास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सन २०१७ च्या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेते खालीलप्रमाणे आहेत. 


अ.क्र पुरस्कार विजेते पुरस्कार विभाग 
।_१._ | श्री. अभिराम भडकमकर | नाटय लेखन 
२. | श्री. सुनील शानबाग दिग्दर्शन 
३. | at. योगेश ait तबला वादन 
४. श्री. प्रकाशा खांडगे ळोककला 
५. श्रीमती संध्या पुरेचा कलाक्षेत्रातील समग्र योगदान 
2. उपरोक्त विषयांकित पुरस्कार विजेत्या कलाकारांच्या सन्मानप्रित्यर्थ प्रत्येकी 


रुपये १,००,०००/- (रुपये एक लाख फक्त) याप्रमाणे एकूण रुपये ५,००,०००/- (रुपये पाच लाख 
फक्त) इतकी रक्कम या झासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच सत्कार सोहळा 
आयोजनासाठी रुपये ९९,०००/- (रुपये नव्याण्णव हजार फक्त) इतक्या खर्चास मंजूरी देण्यात 
येत आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे :- 


अ.क्र खर्चाचा तपज्नील रक्‍कम रुपये 
| 9. | पुरस्कारार्थीच्या (निकटवर्तीयासह) प्रवास खर्च ४०,०००/- 
२. | शाल, ded व पुस्तक खर्च (शाल व बटवे ५» रुपये २,०००/- = १०,००० /- १५,०००/- 
व पुस्तके १०५५०० = ५,०००/- 

३. | मान्यवर पुरस्कार्थी (नेकटवर्तीयासह) भोजन, चहा, अल्पोपहार खर्च १०,०००/- 
४. | सन्मानपत्र फ्रेमसहित लिहिणावळ १४,०००/- 
५. | इतर अनुषंगिक खर्च २०,०००/- 
एकूण खर्च | ९९,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संनाअ २४१९ (१२) /प्र. क्र. ६७/सां.का.४ 


३. सदरचा खर्च हा मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृति, (००) १०२, 
कला व संस्कृती प्रचालन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) 
राज्य नृत्य, नाटय, तमाझा व संगीत महोत्सव, (०२) (०२) राज्य नृत्य, नाटय, तमाशा व संगीत 
महोत्सव (२२०५ १५०७) ५० इतर खर्च या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


प. सदर प्रस्तावास वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग - ३, अ.क्र.४, 
परिच्छेद क्र. (२७) (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार व समाज कल्याण, 
सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग यांचे शासन निर्णय क्र. सांकासं-८४५७/१३७६ XIl, 
मंत्रालय, मुंबई दिनांक ८ मार्च, १९७७ अन्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


६. या प्रस्तावास वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/ 
अर्थसं-३, दिनांक २ एप्रिल, २०१८ Helles परिच्छेद क्र. ६ (अ) (ब) (क) व ७ (७) (८) ची पूर्तता होत 
असून उर्वरित सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील उर्वरित सर्व अटी लागू होत नाहीत. 


9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०१९०२२७१७११०४४८२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2019.02.27 17:14:39 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कायी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
३. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संनाअ २४१९ (१२) /प्र. क्र. ६७/सां.का.४ 


४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२ मुंबई/नागपूर महाराष्ट्र राज्य 
८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) - १/२ मुंबई/नागपूर महाराष्ट्र राज्य 

९. अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१०.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


